सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत - शेतकरी महिला सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., सांगोले, जि. सोलापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व Tale विभाग 
शासन निर्णय क्र. सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३२ /टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जुले, २०२१. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), 
दि.११ जानेवारी, २०१७. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१० मे, २०१६. 
3) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/८४६४/२०१९, दि.३.१२.२०१९. 
8) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/११३२/२०२०, दि.२८.०२.२०२०. 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व sale विभाग, क्र.धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (आ), 
दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून / रा. स. वि. नि. कडून रु.३,०००/- 
प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे 
कमाल १२% पर्यंतचे व्याज शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या 
बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, अशाच सूतगिरण्या ह्या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. या शासन 
निर्णयास अनुसरुन शेतकरी महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या., सांगोळे, जि. सोलापूर या या सूतगिरणीने 
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., सोलापूर व रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँक, अलिबाग यांच्या सहभाग 
योजनेंतर्गत प्रती चाती रु.३०००/- प्रमाणे रु.८२३.०० लाख इतके कर्ज घेतले असून सदर कर्जावरील १२% 
प्रमाणे दि.१.१०.२०१८ ते मार्च, २०१९ या कालावधीतील व्याजाची उर्वरित देय रक्‍कम व दि.१.७.२०१९ ते 


दि.३१.१२.२०१९ या कालावधीतील अनुज्ञेय व्याजाचे प्रदान सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., सोलापूर 


या बँकेस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व gale विभाग, क्र.धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/ टेक्स-१ (आ), 
दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये ARAM घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन शहोतकरी महिला सहकारी सूतगिरणी 
मर्या., सांगोळे, जि. सोलापूर या सहकारी सूतगिरणीने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची १२% प्रमाणे ऑक्टोबर, 
२०१८ ते जून, २०१९ पर्यंतची रु.६४,६४,५५३/- इतकी रक्‍कम सूतगिरणीस यापूर्वी वितरीत करण्यात आली 


आहे. आता खालील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ मध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३२ /टेक्स-१ (अ) 


दर्शविलेल्याप्रमाणे दि.१.१०.२०१८ ते दि.३१.३.२०२१९ या कालावधीतील व्याजाची उर्वरित रक्‍कम 


रु.१,१३,१११/- व दि.१.७.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ या कालावधीतील व्याजाची रक्‍कम रु.४१,००,८३७/- अशी 


एकूण रु.४२,१३,९४८/- (रु. बेचाळीस लाख तेरा हजार AHal अठ्ठेचाळीस फक्त) इतक्या रकमेचे प्रदान करण्यास 


शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या सूतगिरणीने थकित बिनव्याजी कर्जाची संपूर्ण परतफेड केल्याची 


खातरजमा करुन घेऊन सदर व्याजाचे प्रदान करण्यात येत आहे. 


सूतगिरणीचे | चात्यांची | बिनव्याजी कर्ज | चात्यांच्या प्रमाणात | १२% पर्यंतच्या ज्या खात्यात 
नाव संख्या | घेतले होते काय | कोणत्या वित्तीय | व्याजाची रक्कम व । व्याजाची रक्‍कम 
? असल्यास संस्थेकडून / व्याजाचा कालावधी | जमा करावयाची 
त्याची परतफेड रा.स. वि. नि. त्याचा तपशील 
केली आहे का? । कडून किती कर्ज 
घेतले आहे? व 
व्याजाचा दर 
शिक क २ ३ PB षु & 
Shetkari २७४५६ होय. रु.८,२३,००,०००/ | १. रु.१,१३,१११/- State Bank of India 
ame रु.१,७१,०२,४४८ - (दि.०१.१०.२०१८ ते pees cers 
Sootgirni इतकी संपूर्ण । सोलापूर जिल्हा | दि.३१.०३.२०१९ | Account No. 
Maryadit, रक्‍कम परतफेड | मध्यवर्ती सहकारी | (उर्वरित रक्‍कम) | 11087721237 
Sangola, नॅक जं क IFSC Code - 
Dist.Solapur केली आहे. , सोलापूर व | २.रु.२१,१९,५५६/- | डआउ0000483 
कोल्हापूर जिल्हा (दि.०१.०७.२०१९ 
मध्यवर्ती बँकलि., ते 
कोल्हापूर यांच्या दि. ३०.०९.२०१९) 
सहभाग ३. रु.१९,८१,२८१/- 
योजनेंतर्गत. (दि.०१.१०.२०१९ 
व्याज दर - ते दि.३१.१२.२०१९) 
१२.५०% 


(एकूण रुपये बेचाळीस लाख तेरा हजार WHat अठ्ठेचाळीस फक्त) 


रु.४२,१३,९४८/-- 


२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रजञा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील परिच्छेद- अ) 


नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- “२०४९ 2449” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 


रु.२०००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. 


2) मंजूर निधी - “२०४९ २५५१” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रु.२००० लाख इतका 


निधी अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित स्वरुपाची आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३२ /टेक्स-१ (अ) 
३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - लागू नाही. 
४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त 
देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 
५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 
६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे - लागू 
नाही. 
७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा उल्लेख 
आदेशात असावा - लागू नाही. 
८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेझानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत 
असावा - लागू नाही. 
९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 
३. यासाठी होणारा खर्च “ मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत RING व्याज, 
२००- देशांतर्गत इतर UAT व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) 
वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ 2449)” भारित ४५- व्याज” या 


लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा . 


४. आयुक्त, THEM, नागपूर यांनी होतकरी महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या., सांगोळे, जि. सोलापूर 
या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील कालावधीसाठी देय होणा-या व्याज 
प्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 

५. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.४२,१३,९४८/-(रु. बेचाळीस लाख तेरा हजार 
नऊडो अठ्ठेचाळीस फक्त) इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्त 
परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मधील व्याजाची रक्‍कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या 
खाते क्रमांकामध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्रीमती शि. दि. गायकवाड, 
कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo 032 
यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. स. दि. खरात, उप 
सचिव (सूतगिरणी), (/०००९), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२ यांना 
“नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३२ /टेक्स-१ (अ) 
६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त करुन घ्यावे व त्याची 
प्रत शासनास सादर करावी. 
0. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.५ येथील दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Cs सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७२९११३४२७४३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


ह gitally signed by Prasenjeet Karlek: 

Pp rase nj eet DN: c=IN, Of Maharashtra, ou=Co-operating 
Marketing And Textiles Department, postalCode=400032, 
st=Mal 
2,5.4.20=d219c43caa42a6d2c1 1a62256b2ff3ad939a420c9fb6 

Ka if | e ka if fa0cb24c384214bcee8c, cn=Prasenj \ 

Date: 2021.07.29 11:39:43 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


७) 


महालेखाकार, FERTS- १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

मा. मंत्री (Garay यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, वस्त्रोद्योग, TANT SYA SA, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१) शाखा व्यवस्थापक, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., सांगोला शाखा, जि. सोलापूर. 

१२) कार्यकारी संचालक, शेतकरी महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या., सांगोले, जि. सोलापूर. 
) 
) 


AD 


3 


०9८ 
wc Se oe Se SSS US 


चिं 
& 


१३) कार्यासन अधिकारी, (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती) 
१४) निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (ब). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


